राज्यातील शासकीय गोदामांमध्ये अन्न-धान्याच्या 
हाताळणूकीसाठी आवश्‍यक साधनसामुग्री खरेदी 
करण्यासाठी विभागीय भांडार खरेदी समिती 
स्थापन करण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : सामुग्री-३१२१/प्र.क्र.१०४/ना.पु.१६-अ 
हुतात्मा राजगुरे चौक, मादाम कामा मार्ग 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०७ ऑक्टोबर, २०२१. 


संदर्भ. १) शासन निर्णय, उद्योग उर्जा व कामगार विभाग, क्र.भांखस-२०१४/प्र.क्र.८२/भाग-॥/उद्योग-४, 
दि. ०१ डिसेंबर, २०१६. 
२) शासन निर्णय, अन्न,नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग,क्र.सामुग्री-३११६/प्र.क्र.१७१/ 
ना.पु.१६ अ, दि.१७/०४/२०१७. 

प्रस्तावना : 

उद्योग उर्जा व कामगार विभागाच्या संदर्भाधीन दि.१ डिसेंबर, २०१६ च्या शासन निर्णयातील परिच्छेद २.९.२ 
नुसार प्रत्येक प्रशासकीय विभागाने विभागांतर्गत वस्तु खरेदीसाठी विभागीय भांडार खरेदी समिती स्थापन करावी 
अशा सुचना दिलेल्या आहेत. 

त्यानुसार राज्यातील शासकीय गोदामातील अन्न-धान्याची पोती प्रमाणित करुन सुतळीने शिवण्याची 
प्रचलित कार्यपध्दती बंद करुन त्या ऐवजी रंगीत चिंन्हांकित दोरा वापरुन पोती शिलाई यंत्राद्वारे शिलबंद 
करण्याच्या अनुषंगाने उपरोक्त संदर्भ क्र.२ येथील दि.१७.०४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये विभागीय भांडार 
खरेदी समिती गठीत करण्यात आली आहे. सदर समितीच्या कार्यकक्षेमध्ये सुधारणा करुन शासकीय धान्य 
गोदामांमध्ये आवऱ्यक साधन सामुग्रीची खरेदी करण्यासाठी विभागीय भांडार खरेदी समितीची नव्याने स्थापना 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. त्यानुसार उपरोक्त संदर्भ क्र. ०२ येथील दि.१७.०४.२०१७ रोजीचा 
शासन निर्णय अधिक्रमित करुन खालीलप्रमाणे सुधारीत आदेशा निर्गमित करण्यात येत आहेत. 
शासन निर्णय : 

राज्यातील शासकीय धान्य गोदामांमध्ये अन्न-धान्याच्या हाताळणूकीसाठी लागणारी सुतळी, पोती 
शिवणयंत्रासाठी लागणारा धागा व अन्नधान्याच्या सुरक्षेसाठी लागणारी ताडपत्री व इतर आवश्‍यक साधन सामुग्रीची 
खरेदी करण्यासाठी विभागीय भांडार खरेदी समिती स्थापन करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यानुसार सदर 
खरेदी समितीची स्थापना खालीलप्रमाणे करण्यात येत आहे : 


ध्व . सचिव, अनापु व ग्रासं विभाग अध्यक्ष 


२. नियंत्रक शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा (MTR) मुंबई सदस्य 


3. संचालक नागरी पुरवठा व सह सचिव/उप सचिव (ना पु.१६-अओ) सदस्य 


शासन निर्णय क्रमांकः सामुग्री-३१२१/प्र.क्र.१०४/ना.पु.१६-अ 


४. वित्तीय सल्लागार व उपसचिव, अनापु व ग्रासं विभाग सदस्य 
षु. उप/सहसचिव वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई सदस्य 
६. भांडार खरेदी समितीचे प्रतिनिधी (उद्योग संचालनालय, मुंबई) सदस्य 
अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (ना.पु.१६-अ) अनापु व ग्रासं विभाग सदस्य सचिव 


२. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या = www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०२११००७१४५५२१४००६ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by Sudhir Deodatta T 


७ IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, FOOD CIVIL 
S d h | [| d tt SUPPLIES AND CONSUMER PROTECTION DEPARTMENT, 
U Deodatta 2222" 
2.5.4.20=8b555e4e3006da7480655b52484794686f18de73c0aa909267 
b188c86a755c75, 


pseudonym=SE1F07FF6933630D1833271F4B68D3392A0A1 127, 

(1 Nn a [| serialNumber=204E151470E2D21694C51F66F9BSA8FAAES44D 1 5F6BF 
A4851335010591835680, cn=Sudhir Deodatta Tungar 
Date: 2021.10.07 14:56:37 +05'30' 


(सुधीर तुंगार) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


Ne 
ap 
me) 


मा.मंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण यांचे खाजगी सचिव 
प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
नियंत्रक, शिधावाटप व संचालक, नागरी पुरवठा, मुंबई 
संचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्‍त कार्यालय, मुंबई सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), 
सर्व जिल्हाधिकारी (मुंबई व मुंबई उपनगर जिल्हा वगळून) 
सर्व उपायुक्‍त (पुरवठा), विभागीय आयुक्‍त, कार्यालय 
सर्व जिल्हा पुरवठा अधिकारी 
उपसंचालक, नागरी पुरवठा, पुरवठा आयुक्तांचे कार्यालय, मुंबई 
१०) उप संचालक, नागरी पुरवठा (गो/वा), मुंबई 
११) वित्तीय सल्लागार व उप सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मुंबई. 
१२) वित्त विभाग (व्यय ४), मंत्रालय मुंबई. 
१३) उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
) 
) 
) 


२2. Se यक ee SS 


vo 


१४) विकास आयुक्त (उद्योग) व मध्यवर्ती भांडार खरेदी संघटना, नवीन प्रशासकीय भवन, मुंबई 
१५) खरेदी समितीचे सर्व पदाधिकारी 
१६) निवड नस्ती/ना.पु.१६-अ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


